कळंब, जिल्हा उस्मानाबाद येथील 
दिवाणी न्यायाधिश वरिष्ठ स्तर यांना 
"कार्यालय प्रमुख" व "आहरण व 
संवितरण ater घोषित 
करणेबाबत....................... 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः डीडीओ २०२३/प्र.क्र.६५(२)/का.१२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
तारीख: ११ एप्रिल, २०२३ 


वाचा- 

१ शासन निर्णय विधि व न्याय विभाग क्रमांकः सीआरसी २०१९/प्र.क्र.२०३/का.१२, 
दिनांक २६ जुले, २०२२ 

२ शासन अधिसूचना विधि व न्याय विभाग क्रमांकः सीआरसी २०१९/प्र.क्र.२०३(३)/का.बारा, 
दिनांक ०१ मार्च, २०२३ 

३ शासन अधिसूचना विधि व न्याय विभाग क्रमांकः सीआरसी २०१९/प्र.क्र.२०३(४)/का.बारा, 
दिनांक ०१ मार्च, २०२३ 

४ शासन अधिसूचना विधि व न्याय विभाग क्रमांकः सीआरसी २०१९/प्र.क्र.२०३(७/का.बारा, 
दिनांक ०१ मार्च, २०२३ 

५ शासन अधिसूचना विधि व न्याय विभाग क्रमांकः सीआरसी २०१९/प्र.क्र.२०३(८)/का.बारा, 
दिनांक ०१ मार्च, २०२३ 

६ प्रबंधक (निरीक्षणे 9), मा.उच्च न्यायालय मुंबई यांचे पत्र क्रमांक 80/0॥-१२२४ of 
१९८७/८३६/१६५९७, दिनांक २९ मार्च, २०२३ 


प्रस्तावना- 

उपरोक्त संदर्भाधीन अ.क्र. १ येथील शासन निर्णयान्वये कळंब, जिल्हा उस्मानाबाद येथे जिल्हा 
व अतिरिक्‍त सत्र न्यायालय आणि दिवाणी न्यायाधिश वरिष्ठ स्तर न्यायालय स्थापन करण्यास आणि या 
न्यायालयांसाठी पद निर्मिती करण्यास शासन मान्यता देण्यात आली आहे. संदर्भाधीन अ.क्र. २, ३, ४व 
५ येथील शासन अधिसूचना दिनांक ०१ मार्च, २०२३ अन्वये कळंब, जिल्हा उस्मानाबाद येथील दिवाणी 
न्यायाधिडा वरिष्ठ स्तर न्यायालय दिनांक ०५ मार्च, 2023 पासून कार्यान्वित झाले आहे. यास्तव, 
संदर्भाधीन दिनांक २९ मार्च, २०२३ रोजीच्या पत्रान्वये प्रबंधक, निरीक्षणे (१), मा.उच्च न्यायालय मुंबई 
यांनी केलेल्या विनंतीस अनुलक्षून दिवाणी न्यायाधिश वरिष्ठ स्तर कळंब, जिल्हा उस्मानाबाद यांना 
आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकःडीडीओ २०२३/प्र.क्र.६५(२/का.१२ 


शासन निर्णय- 

कळंब, जिल्हा उस्मानाबाद येथे स्थापन करण्यात आलेल्या दिवाणी न्यायाधिझञा वरिष्ठ स्तर या 
न्यायाळयासाठी महाराष्ट्र कोषागार नियम १९६८ मधील नियम क्रमांक १५(३) व १५६ अन्वये दिवाणी 
न्यायाधिश वरिष्ठ स्तर कळंब, जिल्हा उस्मानाबाद यांना "कार्यालय प्रमुख" तसेच, “आहरण व संवितरण 
अधिकारी" म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. सदर आदेश वित्तिय बाबींपुरतेच मर्यादीत राहतील. 


२. सदर शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक विअप्र २०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, भाग २, दिनांक 
१७.०४.२०१५ सोबतच्या वित्तिय अधिकार नियमपुस्तिका १९७८ च्या भाग पहिला, उप विभाग एक, 
अनुक्रमांक तीन येथे नमूद नियम क्रमांक २ अन्वये प्रशासनिक विभागांस प्रदान करण्यास आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


3. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०४१११२१५३९०६१२ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by BHAGYASHREE RAJENDRA BHAIDKAR 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=LAW AND. 
BHAGYASHREE CARY OEP ART 


2.5.4.20=d567849462918ceb7579bb2b56247e927c039bbdf028022a8 
hi 


b9ce837a7c854bb, 1८०6 1032, 
RAJ E N D RA B H A | D KA R -FB84FEFEFE4EE219C1BC35B35201C14EAB0903E8194A, 


7413A74EED93F32AFDBO, cn=BHAGYASHREE RAJENDRA BHAIDKAR 


Date: 2023.04.11 12:21:04 +05'30' 


(भाग्यश्री भाईडकर) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 

प्रबंधक (निरीक्षणे-१/२), उच्च न्यायालय अपील शाखा, मुंबई 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधिश, जिल्हा व सत्र न्यायालय उस्मानाबाद, 

दिवाणी न्यायाधिडा वरिष्ठ स्तर कळंब, जिल्हा उस्मानाबाद 

महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा)-१/२, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर 
जिल्हा कोषागार अधिकारी उस्मानाबाद, 

उप कोषागार नागपूर, जिल्हा उस्मानाबाद, 

कक्ष अधिकारी (व्यय-५/ आ.पु.क.), वित्त विभाग, मंत्राळय, मुंबई 

कक्ष अधिकारी का.७/२३/२४/२५, विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

निवडनस्ती (का.१२). 


Cc Av AD  -5 


o~ 
~~ 
रज 


one ७ © 


पृष्ठ २ पैकी २ 


